सांख्यिकी पर्यवेक्षक, गट-क (वेतनश्रेणी एस-१४ 


रु.३८६००-१२२ 


८००/- या संवर्गातून सांख्यिकी 


अधिकारी,गट-ब सामान्य राज्य सेवा (वेतनश्रेणी 
एस-१५ रु.४१८००-१३२३००/-) या संवर्गात तात्पुरत्या 
पदोन्नतीने पदस्थापनेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः सारासे-२०२१/प्र.क्र.३०९/सेवा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, ८ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक :- १५ फेब्रुवारी, २०२३. 


वाचा :- सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे क्र.सारासे/गट-ब/कक्ष-४/सांअ/ 
पदो/११५१/२१, दि.०३.०८.२०२१ रोजीचे पत्र. 


शासन आदेशा:- 
आयुक्‍त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई या कार्यालयाअंतर्गत सांख्यिकी पर्यवेक्षक, गट-क (वेतनश्रेणी 
एस-१४ रु.३८६००-१२२८००/-) या संवर्गातून सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब सामान्य राज्य सेवा (वेतनश्रेणी एस- 
१५ रु.४१८००-१३२३००/-) या संवर्गात पदोन्नतीच्या वाटयातील पदांवर तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येऊन 
खालील अधिकाऱ्यांना पुढीलप्रमाणे सांख्यिकी अधिकारी,गट-ब या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात येत 


आहे. 
अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव प्रवर्ग सध्याची पदस्थापना सांख्यिकी अधिकारी या पदावर 
तात्पुरत्या पदोन्नतीनंतरची 
पदस्थापना 
a श्री.भेमसिग विजा गावित | अ.ज. | उपसंचालक आरोग्य सेवा | आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 
आ.मा.जि.आ. पुणे 
Q  श्री.गुलाब नारायण वि.जा.अ.। जिल्हा परिषद, रायगड अतिरिक्‍त संचालक,रा.कु.क.केद्र, 
चव्हाण पुणे 
3 श्री.आप्पासाहेब भा. सोनवणे] अ.जा. | जिल्हा परिषद, बीड उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर 
४ | श्री.लक्ष्मण राघो भोये अ.ज. | जिल्हा परिषद, नंदुरबार पसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक 
५ श्री.राजेंद्र विहुल दुसाणे ।इ.मा.व. | जिल्हा परिषद, परभणी जिल्हा परिषद, नाशिक 
६ । श्री.श्याम केशवराव सेवाणे | इ.मा.व | विभागीय संदर्भ सेवा पसंचालक, आरोग्य सेवा, अकोला 
रुग्णालय, अमरावती 
७ | श्री.शिवाजी सौदागर खुला | अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य| उपसंचालक आरोग्य सेवा आ.मा. 
जाधव सेवा, पुणे (कु.क)) जि.आ. पुणे 


शासन आदेडा क्रमांकः सारासे-२०२१/प्र.क्र.3०९/सेवा-१ 


अ.क्र धिकाऱ्याचे नाव प्रवर्ग सध्याची पदस्थापना सांख्यिकी अधिकारी या पदावर 
तात्पुरत्या पदोन्नतीनंतरची 
पदस्थापना 
८ श्री. भाऊराव रामकिडान | खुला | जिल्हा परिषद, उपसंचालक, आरोग्य सेवा, 
गलधर अहमदनगर कोल्हापूर 
९ । श्री. राजू रामराव डांगे ।भ.ज.क. | विभागीय संदर्भ सेवा उपसंचालक, आरोग्य सेवा, 
रुग्णालय, अमरावती नागपूर 
| 9° | श्री.म.रसूल म.हनीफ शेख | खुला | जिल्हा परिषद, नांदेड जिल्हा परिषद, पालघर 
२. पदोन्नतीच्या वाटयातील पदांवरील पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाजेष्ठतेनुसार रिक्‍त 


पदांवर पुढील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :- 


रि 


8. 


१) 


2) 


4) 


सदर तात्पुरती पदोन्नती ही मा.सर्वोच्च Ararat विशेष अनुज्ञा याचिका 2308/2099 
मधील अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 

मागास प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांची निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती ही शासन निर्णय सामान्य 
प्रशासन विभाग क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६ब, दि.०७.०५.२०२१ मधील तरतूदीनुसार 
पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ च्या स्थितीनुसार निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात सेवाजेष्ठतेनुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून भरण्यात येत 
आहे. 

सदर तात्पुरती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्याने वरील पदोन्नत अधिकाऱ्यांना 
नियमितपणाचा, सेवा ज्येष्ठतेचा व अनुषंगिक बाबींसाठी कोणताही हक्क मिळणार नाही. 

सदर तात्पुरती पदोन्नती या अधिकाऱ्यांची कोणतीही विभागीय चौकशी सुरु नाही, या मान्यतेच्या 
अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

सदर तात्पुरती पदोन्नती जे अधिकारी ज्येष्ठ आहेत, परंतु त्यांची प्रकरणे विचारार्थ खुली ठेवण्यात 
आली आहेत, SA अधिकाऱ्यांच्या ज्येष्ठतेस बाधा न आणता देण्यात येत आहे. 


या अधिकाऱ्यांनी या पदोन्नतीचा स्विकार हे आदेश मिळाल्यापासून सात दिवसात करावा, अन्यथा त्यांची 
पदोन्नती कोणतीही पूर्वसूचना न देता रद्द करण्यात येईल. या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पदोन्नतीच्या ठिकाणी 
तात्काळ रूजू व्हावे. त्यांनी कोणतीही रजा घेतल्यास ती अनधिकृत अनुपस्थिती समजण्यात येईल व त्यामुळे 
त्यांच्या सेवेत खंड पडण्याची शक्यता आहे. या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नियुक्तीच्या आदेशात बदल करून 
मिळण्यासाठी कोणताही दबाव आणल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. 


या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे तसेच त्यांच्या 
नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणच्या नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी त्यांना रूजु करून घ्यावे व त्याप्रमाणे कार्यमुक्‍्त/रूजु 
अहवाल आयुक्त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः सारासे-२०२१/प्र.क्र.3३०९/सेवा-१ 


षु. 


हा शासन आदेशा सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्रमांकः ९२/२०२२ च्या सहमतीने निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२०७१६१८०९२८१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SACHIN SHAMKANT DESAI 
SAC H | N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 

2.5.4.20=52275339d48b6fd35ef523ecd953ba59cb 
S H A M K A NT b2b2b4d441 3dff8b3f2fb17710505f, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=6FFO4EBFFAB4F962AD757B0E36E3 

A96AB5DB4421F6C9568763153DEA139498B2, 
D E S A | cn=SACHIN SHAMKANT DESAI 


Date: 2023.02.15 18:22:13 +05'30' 


(स.शा.देसाई) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई, 
२.महालेखापाल (लेखापरीक्षा/लेखाअनुज्ञेयत),महाराष्ट्र राज्य मुंबई/नागपूर, 
३.संचाळक-१/२, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई/पुणे, 

४.सहसंचालक आरोग्य सेवा (हि.ह.व.ज), पुणे 

५.सह संचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई, 

६.अतिरिक्त संचाळक, आरोग्य सेवा, पुणे कार्यालय, 

७.संबंधित उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळे. 

८.संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

९.संबंधित जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१०.संबंधित जिल्हा शल्य चिकित्सक 

११.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१२.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१३.संबंधित सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे मार्फत) 
१४.सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या-२१) 

१५.सार्वजनिक आरोग्य विभाग निवडनस्ती - सेवा-१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


